कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका 
क्षेत्रातील भू-माफिया व विकासकांकडे 
ग्रामपंचायतीच्या तसेच, 
महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाच्या 
बांधकाम परवानगीची बनावट कागदपत्रे 
तपासणेकति समित्या गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- लवेसू/कडोंम-१६२३/प्र.क्र.३७/नवि-२८ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०५ जुले, २०२३ 


प्रस्तावना- 


सन २०२३ चे पहिले (अर्थसंकल्पीय) अधिवेठानात, “ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण- 


डोंबिवळी महानगरपालिका हद्दीतील भू-माफिया व विकासकांकडे ग्रामपंचायतीच्या तसेच, 


पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या बांधकाम परवानग्यांची कागदपत्रे बनावट असल्याबाबत, 


श्री. गणपत गायकवाड व इतर, मा. विधानसभा सदस्यांनी विधानसभागृहात लक्षवेधी उपस्थित 


केली होती. सदर लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना मा. मंत्री (उद्योग) यांनी आश्वासित 


केल्यानुसार, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील बांधकाम परवानगीची बनावट 


कागदपत्रे तपासणी करून, sede तयार करणेकरिता जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्या 


अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
मा. मंत्री (उद्योग) यांनी आश्वासित केल्यानुसार, डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील 


भू-माफिया व विकासकांकडे ग्रामपंचायतीच्या तसेच, महानगरपालिकेच्य नगररचना 


विभागाच्या बांधकाम परवानग्यांची बनावट कागदपत्रे तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, 


ठाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव पद 

Ea जिल्हाधिकारी, ठाणे अध्यक्ष 

२. उपायुक्त, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण, | सदस्य 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका. 


शासन निर्णय क्रमांकः लवेसू/कडोंम-१६२३/प्र.क्र.३७/नवि-२८ 


३. सहायक संचालक, नगररचना, कल्याण- सदस्य 
डोंबिवली महानगरपालिका. 

४. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे. सदस्य 

षु. सहायक आयुक्‍त, अनधिकृत बांधकाम (मुख्यालय), | सदस्य सचिव 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका. 


३. सदर समितीने, महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाच्या बांधकाम 
परवानग्यांची कागदपत्रे तपासणी करून आपला अहवाल २ महिन्यात शासनास सादर करावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०७०५१३१२३३८५२५ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUSHILA ४९ a 
DHONDIRAM 
PAWAR sma 
(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, ठाणे. 
3) आयुकत, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका, जि. ठाणे. 
४) मा. आमदार, श्री. गणपत गायकवाड, यांचे स्वीय सहायक. 
५) मा. आमदार, डॉ. बालाजी किणीकर, यांचे स्वीय सहायक. 
६) मा. आमदार, श्री. कुमार आयलानी, यांचे स्वीय सहायक. 
७ मा. आमदार, श्री. किसन कथोरे, यांचे स्वीय सहायक. 
८) मा. आमदार, श्री. प्रमोद (राजू) पाटील, यांचे स्वीय सहायक. 
९) मा. आमदार, श्री. अस्लम शेख, यांचे स्वीय सहायक. 
१०)मा. आमदार, श्री. अमीन पटेल, यांचे स्वीय सहायक. 
११)मा. आमदार, श्री. नानाभाऊ पटोले, यांचे स्वीय सहायक. 
१२)मा. आमदार, श्री. प्रा. वर्षा गायकवाड, यांचे स्वीय सहायक. 
१३)मा. आमदार, श्री. विजय वडेट्टीवार, यांचे स्वीय सहायक. 
) 


१४) मा. आमदार, श्री. बाळासाहेब थोरोत, यांचे स्वीय सहायक. 
१५) मा. आमदार, श्री.अशोकराव चव्हाण, यांचे स्वीय सहायक. 
१६) मा. आमदार, श्री. विकास ठाकरे, यांचे स्वीय सहायक. 
१७ मा. आमदार, श्री. संजय जगताप, यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लवेसू/कडोंम-१६२३/प्र.क्र.३७/नवि-२८ 


१८) मा. आमदार, श्री. सुनिल केदार, यांचे स्वीय सहायक. 
१९) मा. आमदार, श्री. सुरेश वरपुडकर, यांचे स्वीय सहायक. 
२०) मा. आमदार, श्री. अँड. यशोमती ठाकूर, यांचे स्वीय सहायक. 
२१) मा. आमदार, श्री. Sa सिद्दीकी, यांचे स्वीय सहायक. 
२२) उप आयुकत, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे. 
) 
) 
) 
) 


23) सहायक संचालक, नगररचना, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका, जि. ठाणे. 

२४) जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे. 

२५) सहायक आयुक्‍त, अनधिकृत बांधकाम (मुख्यालय), कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे. 
२६)प्रधान सचिव (नवि-२) महोदयांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७) उप सचिव (नवि-२८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८) निवडनस्ती नवि-२८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


